महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.३७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २३ डिसेंबर, २०२० 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकाची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, 
त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ निवडश्रेणी सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती | लघुलेखकाचे नांव 

| 4 | २ ३ a षु 

१ | श्री | द.भो.राठोड महसूल व वन विभाग गृह विभाग 

२ श्री | आ.रा.ठिदे गृह विभाग महसूल व वन विभाग 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. श्री.राठोड व श्री.शिंदे यांना बदली झालेल्या विभागामध्ये हजर 
होण्यासाठी संबंधित विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. श्री.राठोड व श्री.शिंदे यांनी बदली 
झालेल्या विभागामध्ये तत्काळ रुजू व्हावे. 

३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२०१२२३१६४१२८३८०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VRISHALI VINOD BHINGARDE 
DN: c=! 


VRISHALI VINOD ®: 


Admini 


BHINGARDE ae ice _ 
(वृषाली भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.द.भो.राठोड (महसूल व वन विभाग),मंत्रालय, मुंबई 
श्री.आ.रा.शिंदे (गृह विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
२ & सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
३  निवडनस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-29). 


